a पी, एस. पसरिचा, भापोसे, महासंचालक व 
-पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांनी धारण 
केलेल्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठीं समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासस .. . 
Te Rem 
शासन निर्णय, क्रमांक विससू-०४०७/प्र.क्र.१६९/पोल-१, 
: मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : १७ एप्रिल, २००७, 


| - _ दि.१३ एप्रिल,२००७ विधानसभा सभागृहात म.वि:स.नियम ९७ अन्वये सन्मानीय 
weet डॉ. पी.एस.पसरिथा, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांच्या मालमत्तेविषयी दिनांक 
१२.४.२००७ रोजी आज तक या वाहिनीवर आलेल्या .बातमीसंवर्भाते स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची 
- सूचना दिली होती. या सूचनेच्या send मा.उपसुख्बमंत्री (गृह). यांनी. विधानसभा तसेच 
विधानपरिषद सभागृहात दिनांक १२.४.२००७ रोजी निवेदन केले. या निवेदनात मा. उप्रमुख्यमंत्री 
(गृह) यांनी डॉ. पी;एस.पसरिचा, मंहासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांनी खरेदी 
केलेल्या मालमत्तेसंदर्भात त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या वैयक्तिक म्राहितीच्या आधारावर दोन्ही 
सभागृहात केलेल्या निवेदनात आश्वासन विले. की; डॉ: पी.एस.पसरिथा, महासंचालक व पोलीस 
महानिरीक्षक यांनी केलेल्या मालमत्ता खरेदी प्रकरणाची. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली व अपर 
| मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभांग व महासंचालक, लाघलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा समावेश असलेल्या समितीमार्फत. चौकशी करण्यात येईल व सदर समिती 
“. आपला अहवाल शासनास लवकरात लवकर सादर करील. त्याअनुषंगाने शासन आता खालीलप्रमाणे 
- _ निर्णय घेत आहे. 
शासन तिर्णय :- 
me St पी.एस.पसरिचा, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
.यांनी धारण केलेल्या स्थावर व जंगम संपत्तीची (Movable & Imovable Property) चौकशी 


AProdg & 


= मा. मुख्य सचिक्र-यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे चौकशी समिती गठीत 
करण्यात येत आहे :- 


१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य - अध्यक्ष 
२) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य 
३) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य; .- त ie - सदस्य 
२, सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


१) डॉ. पी.एस.पसरिचा, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी भापोसेमध्ये 
दाखल झाल्यापासून आजपर्यंत त्यांच्या. स्वतःच्या. अथवा कुटुंबियांच्या नावे तसेच त्यांच्या 
कुटुंबियांनी खरेदी - विक्रीःकेलेल्या स्थावर ब जंगम मालमत्तेच्या तपशिलाची छाननी करणे. 

a) डॉ. पी.एस.पसरिचा, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी वरीलप्रमाणे 
_ 'केलेल्या सर्व स्थावर - जंगम :मालमत्तेचे-व्यक्हार. करताना अखिल. भारतीय सेवा (वर्तणूक) 

नियम, १९६८ मंधील नियमाची पूर्तता केली आहे काय ? 
२) at. पी.एस.पसरिचया,-मंहासंचालक ब पोलीस. महानिरीक्षक यांनी शासनास 
9) डॉ. पीएसःपसरिचा; महासंचालक व-पोलीस महानिरीक्षक att वेळोवेळी 
खरेदी केलेली मालमत्ता ही ज्ञातःउत्पन्न स्त्रोक्ततून पेन्ली आहे. किंवा कसे, 
! >) dt पी.फस.फ्सशिच्क, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी तसेच 
- त्यांच्या कुटुंबिंगांनी स्थावर मालमत्ता खरेदी :. विक्की./ गहाण / लिज. इत्यादीप्रकारे ज्या ज्या 
: ठिकाणी व्यवहार केले आहेत. ती ठिकाणे हॉ, पसरिचा य़ांच्या त्या. त्या वेळच्या नेमणूकीच्या 
कार्यक्षेत्रात येत होती काय? > ak 
६) डॉ. पी.एस.पसरिचा, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी अथवा 
. त्यांच्या कुटुंबियांनी ज्यांच्याशी स्थावड मालमत्तेचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले आहेतं त्यांच्याशी 
त्यांचा कार्यालयीन संबंधं आलाःहोता काय ? 
७) डॉ. पी.एस.पसरिचा, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी मुंबईतील 
पश्‍चिम उपनगरात ज्या विकासकाकडून मालमत्ता खरेदी केली आहे, त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 


= frat कसे तसेच डॉ. पसरिचा यांनी त्यांच्या सेवाकाळात आपल्या पदाचा गैरवापर करुन सदर 
विकासकांना मदत केली किंवा कसे, 

८) अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील तरतूदीनुसार डॉ. पसरिचा, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी शासनास सादर केलेल्या मालमत्तेचा तपशिल मंत्रालयीन 
विभागाकडून खाजगी व्यक्तीस देण्यात आला किंबा कसे, 

, ६) डॉ. पी.एस.पसरिचा, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांच्या मालमत्तेविषयी 
इतरही काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्याबायत चौकशी करणे. 


2. सदर समितीला आवश्यकते नुसार चौकशीसाठी कोणालाही बोलाविण्याचा अधिकार 
राहील. | 

a. सदर समिती आपला अहवाल शक्‍यतोवर एक महिन्यात शासनास सादर करील, 

द्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक २००७०४१७१५५७०१००२ हा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
१५६>- 
(सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. . 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
निवडनस्ती - पोल-१, गुह विभाग. 


APrdg \s 


